सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ, आसखेडा, 
ता.बागळाण, जि.नाशिक संचलित श्री 
तुळजाभवानी प्राथमिक विद्यामंदिर, हट्टीपाडा, 
ता.पेठ, जि.नाशिक या शाळेचे अभोणा, 
ता.कळवण, जि.नाशिक येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४६७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२१ 


वाचा: 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे क्र.शिउसं/नावि/प्राथ-१/ 
खाप्राशा/स्थ/२०२०/१२१२६/२८, दिनांक ९/१०/२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ, आसखेडा, ता.बागलाण, जि.नाशिक (अल्पसंख्यांक संस्था) 
संचलित श्री तुळजाभवानी प्राथमिक विद्यामंदिर, हट्टीपाडा, ता.पेठ, जि.नाशिक या मराठी माध्यमाच्या 
विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, अभोणा, ता.कळवण, जि.नाशिक येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे सध्याच्या ठिकाणी अपुर्‍या भौतिक सुविधा असल्यामुळे स्थलांतर प्रस्तावित केले 
आहे. त्यामुळे सदर झाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे fas 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : WMA ३२२०/प्र.क्र.४६७/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०३१११९५६२६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ra, ou=School 
भी ॥८०06-400032, 


igitally si 
न ढ DN: 

Pravin Rajaram © 
st=M 
2.5.4. f306de28 10: -2ea330d9daea59f1d3f45fa 
€9227a3feaa541afl0d1, 

M U Nn d h e serial INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670bSb 
a13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram Mundhe 


Date: 2021.03.03 11:26:57 +05'30" 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नाशिक 
४. अध्यक्ष/ सचिव, सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ, ARIST, ता.बागलाण, जि.नाशिक 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


